प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब 
अधिक पीक घटकाची सन २०२०-२१ मध्ये 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी अंमलबजावणीसाठी 
रु.२४४० लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-२)/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २२ मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- 

१. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.9-३-आरएफएस-२०२०/ 
॥, दि.१५ एप्रिल .२०२० , 

२. केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र१.9--आरएफएस-२०२०/४ 
॥, दि.१८ मे .२०१९ , 

३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकसि-०५१९/प्र.क्र.५३३/१४-अ, 
दि.११ जून, २०२०. 

४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४-अ, 
दि.१८ जून, २०२०. 

५. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१८-१०/२०२०- 
आरएफएस-॥।, दि.११ ऑगस्ट, २०२० 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८/१४अे, 
दि.२१ ऑक्टोबर, २०२०. 

७. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकसि-०५१९/प्र.क्र.५३/१४-अ, 
दि.२७ ऑक्टोबर, २०२०. 

८. सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.४०/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि.१५ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना: 

सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब 
अधिक पिक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र राज्य हिळड्याच्या 
निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१८ मे, २०१९ च्या पत्रान्वये, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन 
योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची सन २०२०-२१ या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्र हिऊ्याचा रु.४०००० लक्ष नियतव्यय कळविला आहे. संदर्भाधीन 
दि.२१ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-२)/१४ओ 


अधिक पीक घटकाच्या सन २०२०-२१ च्या रु.५१८.०५ कोटी रकमेच्या वार्षिक कृति 


आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.११ ऑगस्ट, २०२० च्या पत्रान्वये पहिल्या हप्त्याचा 


रु.२०००० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१५६०० लक्ष, 


अनुसूचित जातीसाठी रु.२४०० लक्ष व अनुसूचित जमातीसाठी रु.२००० लक्ष निधीचा समावेहा 


आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा रु.१४४० लक्ष व त्यास 
WAST राज्य BATA रु.१००० लक्ष असा एकूण रु.२४४० लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना 
बीडीएस प्रणालीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


१ 


& र 


. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अनुसूचित जाती 


प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या वर्षात अंमळजबजावणी करण्यासाठी केंद्र fessarar 
रु.१४४० लक्ष (अक्षरी: रुपये चौदा कोटी चाळीस लक्ष फक्त) व त्यास समरुप राज्य 
हिळछ्याचा रु.१००० लक्ष (अक्षरी: रुपये दहा कोटी wad) असा एकूण 
रु.२४४०लक्ष (अक्षरी: रुपये चोवीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना 
बीडीएस प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील सन २०२०-२१ च्या मंजुर तरतुदीतून 


भागविण्यात यावा. 
केंद्र राज्य 
मागणी क्र. एन-३ मागणी क्र. एन-३ 
२४०१ पीक संवर्धन २४०१ पीक संवर्धन 
७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना 


(09)(29) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति । (०१(२२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति 
थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत | थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत 


योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%), योजना) (राज्य हिस्सा Yo %), 
(2809 बी२८६), (२४०१ बी२९५), 
33 अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


. सदर निधी फक्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थ्या करिताच खर्च 


करण्यात यावा. 


. सदरचा निधी हा PEMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वितरीत 


होत असल्याची खातरजमा आयुक्त, कृषी यांनी करावी. 
सदर निधीचे वितरण महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-२)/१४ओ 


६. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रती थेंब 
अधिक पीक घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन दि.२१ ऑक्टोबर, २०२० च्या 
शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना, अटी व शर्ती तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

७. मंजूर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
आयुक्त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राज्य नियंत्रक म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला निधी आहरीत व 
संवितरीत करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्‍ताळय स्तरावर सहायक संचालक, लेखा- १, 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी, यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौ. सं. क्र.१३१/२०२०/व्यय-१४, दि.४ 
फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये तसेच सामाजिक न्याय विभागाने संदर्भाधीन दि.१५ मार्च, २०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२२१६३६१४४८०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 
Chandrakant Andge 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


AD 


) 
) मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.मंत्री (सामाजिक न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रायल, मुंबई- ३२. 
) 

) 

) 

) 


CC wv 


mm SC 


आयुक्त (PY) HV आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व संचाळक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषी सहसंचाळक 

१०) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

११)सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी अधिकारी/सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-२)/१४ओ 
१२)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१५) संचालक, SET व कोषागार, मुंबई. 
१६) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, नवी मुंबई, वाशी 
१७) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी 
१८)ळलेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
१९) उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
२०)सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
२१) निवडनस्ती (१४-ओ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


